श्रीमती मोहिनी निलकंठ गायकवाड, 
अधिव्याख्याता, गणित, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, यांची बदली रद्द करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. बदली -३४१७/प्र.क्र. १०/१७/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ नोव्हेंबर, २०१७. 


पहा :१) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. बदली -४३१७/प्र.क्र.६५/१७/तांशि-७, दि. १४ जुले, २०१७. 
२ श्रीमती मोहिनी निलकंठ गायकवाड यांचे दि. २२ ऑगस्ट, २०१७ रोजीचे निवेदन. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधिन दि. १४ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील 
अ.क्र.१९० येथील श्रीमती मोहिनी निलकंठ गायकवाड, अधिव्याख्याता, गणित, शासकीय 
तंत्रनिकेतन अमरावती यांची शासकीय तंत्रनिकेतन, मुर्तिजापूर येथे प्रशासकीय बदली करण्यात 
आली आहे. तथापी, श्रीमती गायकवाड यांनी संदर्भाधिन क्र. ०२ येथील निवेदनान्वये कौटुंबिक 
कारणास्तव सदर बदली रद्द करण्यासंदर्भात केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने त्यांची शासकीय 
तंत्रनिकेतन, मुर्तिजापूर येथील बदली रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतूदीनुसार बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याने मंजूरी दिल्याप्रमाणे तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखाळीलळ शासकीय तंत्रनिकेतनातील खालील तक्त्यात नमूद अधिव्याख्याता यांची 
संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये स्तंभ-३ नुसार करण्यात आळेली बदली या शासन 
निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिव्याख्यात्याचे नांव व कार्यरत संस्था संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयाद्वारे केलेल्या बदलीचे 
ठिकाण 
१ २ ३ 
4 . | श्रीमती मोहिनी निलकंठ गायकवाड, शासकोय तंत्रनिकेतन, मुतिजापूर. 
अधिव्याख्याता, गणित. 


२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील.सदरचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर श्रीमती गायकवाड यांना 
सध्या कार्यरत संस्थेतून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांनी शासकीय तंत्रनिकेतन, अमरावती येथे 
रूजू व्हावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली -३४१७/प्र.क्र. १०/१७/तांशि-७ 


3: 


सदर बदली संबंधित अधिव्याख्यात्याच्या विनंतीवरून रद्द केली असल्याने त्यांना पदग्रहण 


अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१११३१६३१४७३८०८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ढ Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
S U d h | [ J a a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And Technical 
Education Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456fle 
1e8621e5917d8305, 


Shett y Rian Nay aesabi Sy 
(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


श्रीमती मोहिनी निलकंठ गायकवाड,अधिव्याख्याता, गणित, शासकीय तंत्रनिकेतन, मुर्तिजापूर. 


प्रत, 


१, 
2. 


मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव , उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्विय सहाय्यक. 
. सह सचिव (तंशि) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्विय सहाय्यक. 

. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती. 

. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतने, अमरावती/मुर्तीजापूर. 

९. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर, महाराष्ट्र २. 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/ अकोला. 
११. निवड नस्ती- तांठि-(७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


